सत्यमेव जयते 


वर्ष ८ , अंक ४४ ] 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये १८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

वाचा :-( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ - नप - २०१५ - प्र.क्र . १० - का -६ , दि . १०-०८-२०१५ . 
( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ - ग्रापंनि -२०१७ - प्र . क्र . १७ - का -८ , दि . १-०९ -२०१७ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ - ग्रापंनि - २०१७ - प्र.क्र . १७ -का -८ , दि . १२-०९ -२०१७ . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ - मनपा -२०१६ - प्र . क्र . १३ - आदेश क्र .४ - का - सं.कक्ष , 

दि . 

२७-०८-२०२१ . 


आदेश 


क्रमांक अका - ग्रापंनि - कावि -१ ९२५-२०२२ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ अन्वये , अर्जुनी मोरगांव तालुक्यातील खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीकरीता दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतदान घेण्यात आले असून मतमोजणी दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक लढविण्या - या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या नामनिर्देशनपत्रासोबत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका - याकडे सादर करण्याचे लेखी हमीपत्र / शपथपत्र सादर केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ चे कलम १४ - ब नुसार एखाद्या व्यक्तीने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित 
केलेल्या वेळेत आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केले आहे आणि अशा कसुरीसाठी तिच्याकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही अशी खात्री पटत असेल तर अशी व्यक्ती ग्रामपंचायतींचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक 
लढविण्यास निरर्ह ठरेल अशी तरतूद आहे व संदर्भ क्रमांक ( ४ ) नुसार सदर उमदेवारांना अनर्ह ठरविण्याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी 
आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ मध्ये केलेल्या खर्चाचे विहीत मुदतीत हिशोब सादर न केलेल्या संबंधित उमेदवारांना 
नोटीस देऊन सुनावणीचे तारखेस त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे . 
( १ ) 

ना . - एक - अ -१ ( १६६३ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , तहसिलदार , अर्जुनी मोरगांव यांनी या कार्यालयांस सादर केलेल्या माहितीनुसार , निवडणूक लढविणा - या निम्नोक्त 
उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहीर झाल्याचा दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत विहीत नमुन्यातील निवडणूक खर्चाचा तपशिल सादर केला नाही 
त्यामुळे मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी निवडणूक लढविणारे 
उमेदवारांकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 


२ 


त्याअर्थी , निवडणूक लढविणा - या अशा उमेदवारांनी मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करण्यास कसूर केले आहे आणि अशा कसुरीसाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री 
पटली आहे . 


त्याअर्थी , खालील परिशिष्ट मधील रकाना क्रमांक ( ४ ) मध्ये नमूद ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७ लढविणा - या उमेदवारांना , महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ चे कलम १४ - ब तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे निवडणूक खर्चाबाबतचे आदेश क्रमांक ४ , दिनांक २७ ऑगष्ट २०२१ 
अन्वये , मी , नयना गुंडे , जिल्हाधिकारी , गोंदिया या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरीता , पंचायत सदस्य / सरपंच म्हणून राहण्यास 
किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करीत आहे . 

परिशिष्ट 

उमेदवारांचे नाव 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 


८ 

९ 

१० 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 


ग्रामपंचायतीचे 
नांव 


( २ ) 

अरततोंडी / दा 

अरततोंडी / दा 

अरततोंडी / दा 

अरततोंडी / दा 

अरततोंडी / दा 

बोदरा / दे 

दाभना 

दाभना 

दाभना 

दाभना 

दाभना 

दाभना 

निमगाव 

निमगाव 

निमगाव 

निमगाव 

निमगाव 


ताडगाव 

ताडगाव 


ताडगाव 


ताडगाव 


ताडगाव 
ताडगाव 


प्रभाग क्रमांक 


( ३ ) 

सरपंच 

१ 


२ 

३ 

३ 

२ 

सरपंच 

१ 


१ 

3 

3 

3 

१ 


१ 


१ 

२ 

3 

१ 


१ 


१ 


२ 

२ 

३ 


لله 


( ४ ) 

ब्राम्हणकर सविता कुंडलिक 
राखडे निशा जाधवराव 
रहेले देवराम काशीराम 
ठवरे गायत्री जयदेव 

पातोडे गोदावरी पुंडलिक 
खोटेले देवका सुभाष 
चुटे थामेश मनिराम 

भेंडारकर टिकाराम मनोहर 

धानगाये शिला अशोक 

शहारे गजानन मदन 

मेश्राम मनोरमा घनश्याम 
शहारे देवकला भाष्कर 

राऊत शोभा प्रकाश 

चैव्हाडे रिना जितेंद्र 
कापगते शालुबाई अनिल 
बनपुरकर शालु सुभाष 
मेश्राम महादेव शिवा 

पुसाम महादेव श्रावण 

नाकाडे मंदा दिपक 


मेश्राम ललिता आनंदराव 
हुमने निरूपा प्रमोद 
पुसाम ललिता बाजीराव 
नाकाडे चंद्रशेखर दयाराम 


उमेदवारांचा पत्ता 


( ५ ) 

रा . अरततोंडी / दा . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . अरततोंडी / दा . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . अरततोंडी / दा . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . अरततोंडी / दा . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . अरततोंडी / दा . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . बोदरा / दे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . दाभना , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . दाभना , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . दाभना , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . दाभना , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . दाभना , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . दाभना , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . निमगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . निमगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . निमगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . निमगाव . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . निमगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . ताडगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . ताडगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . ताडगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . ताडगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . ताडगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . ताडगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 


( १ ) 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 


२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 


३८ 


३ ९ 

४० 


४१ 


४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 


४८ 


४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 

५५ 

५६ 

५७ 

५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट – चालू 

( ४ ) 

बोरकर रमेश नकटू 
मेश्राम वैशाली राजकुमार 
भोयर प्रेमलाल मंगरू 

राऊत शिवलाल धर्मा 
चवरे प्रकाश पतिराम 
चवरे महेंद्र गणेश 
मेश्राम सिध्दार्थ जगन्नाथ 
शहारे हरिचंद्र नाजुकराम 

बडोले कल्पना रामचंद्र 

राखडे नरेश भोजराज 

राखडे महेंद्र रमेश 

मेश्राम जयश्री नुतन 

उके हेमराज नेऊ 

राठोड खेमराज गणपतसिह 

राठोड विजयकुमार गंभीरसिह 

साऊसकार यशवंत मारोती 


( २ ) 


ताडगाव 

ताडगाव 

बाकटी 

बाकटी 

बाकटी 

बाकटी 

बाकटी 

बाकटी 

बाकटी 

चान्ना 


चान्ना 

खांबी 

सुकळी 

सुकळी 

सुकळी 

सुकळी 

सुकळी 

सुकळी 

सुकळी 

सुकळी 

सुकळी 

सुकळी 

भिवखिडकी 

भिवखिडकी 

चापटी 

मुंगली 

मुंगली 

मुंगली 

मुंगली 

मुंगली 

मुंगली 

मुंगली 

मुंगली 

मुंगली 

सोमलपुर 


( ३ ) 

३ 

३ 

सरपंच 

१ 

२ 

२ 

२ 

२ 

३ 

१ 


१ 

३ 

सरपंच 

सरपंच 

सरपंच 

सरपंच 

१ 


१ 


१ 


३ 

३ 

३ 


१ 


३ 

३ 

सरपंच 

१ 


१ 

२ 

२ 

२ 

३ 

३ 

३ 


१ 


भंडारी भुमेश्वर नारायण 

भोयर सवीता खेमराज 

चव्हाण कविता हेमराज 
चव्हाण कविता हेमराज 
वालदे पुष्पलता मोरश्वर 
मेश्राम हिरामण सखाराम 

खुणे खेमचंद शंभू 
बोरकर विवेक प्रेमानंद 
मेश्राम लता विनोद 
मरस्कोल्हे कविता आत्माराम 
नाहामूर्ते नितेंद्र देवदास 

शहारे विनंता देवराम 


राऊत सुशिला दिलेश्वर 
पुस्तोडे रामकृष्ण पांडुरंग 
राऊत सरीता सागर 

मेश्राम सकील नत्थु 
सांगोळकर छाया भोजराज 

मडावी संगीता देवराम 

चिमनकर आम्रपाली गंगाधर 


३ 


( ५ ) 

रा . ताडगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . ताडगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . बाकटी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . बाकटी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . बाकटी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . बाकटी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . बाकटी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . बाकटी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . बाकटी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . चान्ना , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . चान्ना , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . खांबी ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सुकळी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . भिवखिडकी . ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . भिवखिडकी . ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . चापटी . ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . मुंगली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . मुंगली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . मुंगली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . मुंगली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . मुंगली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . मुंगली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . मुंगली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . मुंगली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . मुंगली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सोमलपुर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 


४ 


( १ ) 

५ ९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 

७० 

७१ 


७२ 

७३ 

७४ 

७५ 

७६ 

७७ 


७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 


८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट – चालू 

( ४ ) 

दिघोरे सुनिता यशवंत 

गायकवाड भाऊराव अंताराम 
बडवाईक मार्कंड हरी 

मेश्राम विनोद लहुजी 

डोंगरवार हिवराज यशवंत 
कुंभरे विनोद हगरु 
चांदेवार किरण हेमराज 
भंडारी रत्नमाला किसन 
मंडल प्रमिला पारितोष 
सरकार हरिदास परीमल 
वालदे धर्मा सिताराम 
गोटेफोडे केवळराम श्रावण 
चिंचेकार सरिका राजु 
विश्वास सुबोध नलिनी 
सरदार सुचित्रा अनिल 
सरकार महारानी निधू 
रॉय रामप्रसाद सुभाष 
सरकार गोबिंद जगदिश 
रॉय अर्पना बाबुल 
सरकार समिता शांती 

सरकार भारती मनोरंजण 
खोब्रागडे राजेश तानुजी 
कोरे मनोहर राघो 

बहेकार लतेश रामचंद्र 


९ ० 


( २ ) 

सोमलपुर 

सोमलपुर 

सोमलपुर 

सोमलपुर 

सोमलपुर 

नवनितपुर 

नवनितपुर 

नवनितपुर 

रामनगर 


रामनगर 


अरुणनगर 

गौरनगर 

गौरनगर 

गौरनगर 

गौरनगर 

गौरनगर 

गौरनगर 

सिरोली 

विहीरगाव बडर्या 

विहीरगाव बडर्या 

विहीरगाव बडर्या 

विहीरगाव बडर्या 

बोळदे / करड 

बोळदे / करड 

बोळदे / करड 

बोळदे / करड 

धाबेटेकडी / आ . 

धाबेटेकडी / आ . 

धाबेटेकडी / आ . 

९ १ 
९ २ 

धाबेटेकडी / आ . 

९ ३ धाबेटेकडी / आ . 


तुकुमनारायण 

वडेगाव बंध्या 

वडेगाव बंध्या 


अरुणनगर 


( ३ ) 

१ 


२ 

३ 

३ 

१ 

१ 


20 


२ 

३ 


२ 

२ 

२ 

3 

सरपंच 

१ 


१ 

२ 


२ 


३ 

१ 

सरपंच 

सरपंच 

सरपंच 

३ 

१ 


२ 

२ 

३ 

१ 


१ 


२ 

३ 

३ 


لله 


ब्राम्हणकर बकाराम मोतीराम 
बहेकार जयगोपाल वातु 

राणे सरिता सुरेश 

वासनीक मनोज ईसन 


हुके विजु दुधराम 

लंजे रंजना तेजराम 


शेंडे रामदास तुकाराम 
जांभुळकर वैजंता भाऊराव 
कुंभरे वनिता वासुदेव 
जांभुळकर श्रीरामचंद्र देवीदास 
शहारे वनिता सुरेश 


( ५ ) 

रा . सोमलपुर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सोमलपुर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सोमलपुर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सोमलपुर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . सोमलपुर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . नवनितपुर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . नवनितपुर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . नवनितपुर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . रामनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . रामनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . तुकुमनारायण , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . वडेगाव बंध्या , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . वडेगाव बंध्या , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . अरुणनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . अरुणनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . गौरनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . गौरनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . गौरनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . गौरनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . गौरनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा . गौरनगर , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , सिरोली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 

रा , विहीरगाव बडर्या , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , विहीरगाव बडर्या , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , विहीरगाव बडर्या , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , विहीरगाव बडर्या , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , बोळदे / करड , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , बोळदे / करड , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , बोळदे / करड , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , बोळदे / करड , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , धाबेटेकडी / आ . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , धाबेटेकडी / आ . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , धाबेटेकडी / आ . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , धाबेटेकडी / आ . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , धाबेटेकडी / आ . , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 


( १ ) 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 


९ ७ 


९ ८ 


९९ 

१०० 


१०१ 

१०२ 

१०३ 

१०४ 

१०५ 

१०६ 

१०७ 


१०८ 


१० ९ 

११० 

१११ 

११२ 

११३ 

११४ 

११५ 

११६ 

११७ 

११८ 

११ ९ 

१२० 

१२१ 

१२२ 

१२३ 

१२४ 

१२५ 

१२६ 

१२७ 

१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट – चालू 
( ४ ) 


( २ ) 

खामखुर्रा 

खामखुर्रा 


खामखुर्रा 

खामखुर्रा 

कोरंभी 

कोरंभी 

कोरंभी 

कोरंभी 

कोरंभी 

कोरंभी 

बुधेवाडा 

बुधेवाडा 

बुधेवाडा 

बुधेवाडा 

बुधेवाडा 

ईटखेडा 

ईटखेडा 

ईटखेडा 

ईटखेडा 

ईटखेडा 

ईटखेडा 

ईटखेडा 

ईटखेडा 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 

महालगाव 


ना . - एक - अ -२ ( १६६३ ) . 


( ३ ) 

१ 


२ 

३ 

३ 

सरपंच 

सरपंच 

१ 


१ 


३ 

३ 

सरपंच 

१ 


१ 

२ 

२ 

सरपंच 

१ 


१ 


१ 


२ 

३ 

३ 

३ 

सरपंच 

सरपंच 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


२ 


२ 

२ 

३ 

३ 


नखाते प्रतिक्षा फाल्गुन 

मिसार दिपक धनिराम 
ठाकरे राजेंद्र रामकृष्ण 
साखरे दर्शना देविदास 
शेंडे प्रतिमा प्रकाश 
शेंडे लताबाई केवळराम 
कांबळे कमलेश सुभाष 

मेश्राम लता लोकचंद 

शेंडे फकिरा गोपाळा 

साखरे ललिता कैलास 

सोनटक्के कल्पना नरेश 

औरासे तुलाराम शालिकराम 

मेश्राम वैशाली गौरीशंकर 


राणे प्रकाश पांडूरंग 
औरासे कुंदा भुवन 
मडकाम दिनेश नामदेव 
भोयर कुंडलिक शामराव 
ढोके जिजाबाई गुणाजी 

पुसाम सुनीता ज्ञानेश्वर 
बुराडे भाग्यश्री छबिल 

ठेगंरी जया नुतेश 

लोणारे अतुल महादेव 

गोंडाणे आम्रपाली राजरतन 
नेवारे सुधाकर सितकुरा 
ब्राम्हणकर गुरूदास तुळशीराम 

खोब्रागडे वदंना ईश्वरदास 

खोब्रागडे शिला रामेश्वर 


गेडाम वैशाली मोरेश्वर 

धाकडे रेखाबाई पुरूषोत्तम 
लोंढे मंगलागौरी शामप्रकाश 
शहारे दिलीपकुमार रामदास 
साखरे विरेंद्र विश्वनाथ 


उईके भावना राजू 
चौधरी निताराम बळीराम 

मेश्राम नरेंद्र जानिक 


( ५ ) 

रा , खामखुर्रा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , खामखुर्रा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , खामखुर्रा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , खामखुर्रा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोरंभी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोरंभी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोरंभी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोरंभी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोरंभी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोरंभी , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , बुधेवाडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , बुधेवाडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , बुधेवाडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , बुधेवाडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , बुधेवाडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , ईटखेडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , ईटखेडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , ईटखेडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , ईटखेडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , ईटखेडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , ईटखेडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , ईटखेडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , ईटखेडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 


५ 


६ 


( १ ) 


१२ ९ 

१३० 

१३१ 

१३२ 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३७ 

१३८ 

१३ ९ 

१४० 


१४१ 


१४२ 

१४३ 

१४४ 


१४५ 

१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४ ९ 


१५० 

१५१ 

१५२ 

१५३ 

१५४ 

१५५ 

१५६ 

१५७ 

१५८ 

१५ ९ 

१६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट – चालू 

( ४ ) 


( २ ) 


महालगाव 

वडेगाव / रेल्वे 

वडेगाव / रेल्वे 

वडेगाव / रेल्वे 

वडेगाव / रेल्वे 


झरपडा 


झरपडा 


झरपडा 

कान्होली 

कान्होली 

कान्होली 

कोहलगाव 

कोहलगाव 

कोहलगाव 

कोहलगाव 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

नवेगाव बांध 

येरंडी / दर्रे 

येरंडी / दर्रे 

येरंडी / दर्रे 

येरंडी / दर्रे 

येरंडी / दर्रे 


( ३ ) 


3 


१ 


१ 


२ 


3 

सरपंच 


२ 

३ 


१ 


२ 


सरपंच 


१ 


२ 


२ 

सरपंच 


१ 


१ 


१ 


१ 


२ 


२ 


५ 

६ 


६ 


६ 

सरपंच 


१ 


१ 


3 


3 


दहिवले शालु युवराज 

राऊत वनिता धनंजय 


बुराडे रेखा केशव 
तलाजे सुमीत्रा विश्वनाथ 

खुणे विजेंद्र मारोती 
परशुरामकर स्नेहा घनशाम 
मेश्राम अनिता वसंत 
मोटघरे अस्मिता तेजराम 
दोनोडे भोजराज लव्हा 
रहिले सुनिता मोरेश्वर 
कोळवते भरत दागो 
मेश्राम सविता योगेश 
उरकुडे सचिन मनोहर 
डाहारे हंसराज शंकर 
मरस्कोल्हे मिना यशवंत 
शहारे रेवचंद मोतीराम 
सांगोळकर लीना अनिल 
सांगोळकर वर्षा महेश 

आगासे पुष्पा आनन्द्रवा 
शाहु कमलेश प्यारेलाल 

कापगते देवाजी महारू 
राऊत उर्मिला हिम्मत 
शहारे विद्याबाई रवि 

गोंधळे शालु मार्कंड 
बावणकर भगवानदास दुधराम 
कोवे गंगाबाई माधोराव 
नाकाडे सुनिता भागवत 
शहारे मनिषा प्रकाश 

वाढई गिता हेमराज 

वाढई सोनीया तुलाराम 

मीरी पारबता कमलदास 

शहारे मंदा प्रशांत 


( ५ ) 

रा , महालगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , वडेगांव रेल्वे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 

रा , वडेगांव रेल्वे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 

रा , वडेगांव रेल्वे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , वडेगांव रेल्वे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , झरपडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , झरपडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , झरपडा , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कान्होली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कान्होली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कान्होली , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोहलगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोहलगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोहलगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , कोहलगाव , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , नवेगाव बांध , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , येरंडी / दर्रे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , येरंडी / दर्रे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , येरंडी / दर्रे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 
रा , येरंडी / दर्रे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 

रा , येरंडी / दर्रे , ता . अर्जुनी मोर , जि . गोंदिया 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५ ९ . 

वाचा : - ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ - नप -२०१५ - प्र . क्र . १० - का -६ , दि . १०-०८-२०१५ . 
( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ - ग्रापंनि - २०२०- प्र.क्र . ०१ - का -८ , दि . ११-१२-२०२० . 

( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ - मनपा - २०१६ - प्र.क्र .१३ आदेश क्र . - ४ - का - सं . कक्ष दि . २७-०८-२०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 


क्रमांक अका - ग्रापंनि- कावि- १ ९२७-२०२२ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०२१ अन्वये , आमगांव तालुक्यातील खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीकरीता दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान घेण्यात आले असून मतमोजणी दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी 
झालेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक लढविण्या - या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या नामनिर्देशनपत्रासोबत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका - याकडे सादर करण्याचे लेखी हमीपत्र / शपथपत्र सादर केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ चे कलम १४ - ब नुसार एखाद्या व्यक्तीने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित 
केलेल्या वेळेत आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केले आहे आणि अशा कसुरीसाठी तिच्याकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही अशी खात्री पटत असेल तर अशी व्यक्ती ग्रामपंचायतींचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक 
लढविण्यास निरर्ह ठरेल अशी तरतूद आहे व संदर्भ क्रमांक ( ३ ) नुसार सदर उमदेवारांना अनर्ह ठरविण्याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी 
आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०२१ मध्ये केलेल्या खर्चाचे विहीत मुदतीत हिशोब सादर न केलेल्या संबंधित उमेदवारांना 
नोटीस देऊन सुनावणीचे तारखेस त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , तहसिलदार , आमगांव यांनी या कार्यालयांस सादर केलेल्या माहितीनुसार , निवडणूक लढविणा - या निम्नोक्त उमेदवारांनी 
निवडणूक निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत विहीत नमुन्यातील निवडणूक खर्चाचा तपशिल सादर केला नाही त्यामुळे मा . राज्य 
निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी निवडणूक लढविणारे उमेदवारांकडे कोणतेही 
योग्य कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 


अ . क्र . 


त्याअर्थी , निवडणूक लढविणा - या अशा उमेदवारांनी मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करण्यास कसूर केले आहे आणि अशा कसुरीसाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री 
पटली आहे . 


( १ ) 


त्याअर्थी , खालील परिशिष्ट मधील रकाना क्रमांक ( ४ ) मध्ये नमूद ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक -२०२१ लढविणा - या उमेदवारांना , महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ चे कलम १४ - ब तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे निवडणूक खर्चाबाबतचे आदेश क्रमांक ४ , दिनांक २७ ऑगष्ट २०२१ 
अन्वये , मी , नयना गुंडे , जिल्हाधिकारी , गोंदिया या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरीता , पंचायत सदस्य / सरपंच म्हणून राहण्यास 
किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करीत आहे . 

परिशिष्ट 

उमेदवारांचे नाव 


१ 

२ 

३ 

४ 


आदेश 


ग्रामपंचायतीचे प्रभाग क्रमांक 

नांव 


( २ ) 

घाटटेमनी 

कालीमाटी 

कालीमाटी 

कालीमाटी 


( ३ ) 

३ 


७ 


१ 


१ 


१ 


( ४ ) 


मुकेश फागुलाल 

कोरे 

यवकराम भागवत फुंडे 
प्रमिला धनलाल राहांगडाले 
पुष्पाबाई जगदिश ब्राम्हणकर 


उमेदवाराचा पत्ता 


( ५ ) 

रा . घाटटेमनी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . कालीमाटी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . कालीमाटी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . कालीमाटी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 


८ 


( १ ) 

५ 

६ 

७ 

८ 


९ 

१० 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट – चालू 

( ४ ) 

प्रमिला नंदू फुंडे 
संतोष मेघदास फुंडे 
बबिता किशोर ब्राम्हणकर 
त्रिवेणी भुषण फुंडे 

नारायण बलीराम रहांगडाले 
नंदलाल शोभेलाल रहांगडाले 
किशोरीबाई दिंगबर सोनवाने 
देवकला सुरेश सोनवाने 
दुर्योधन यादवराव सोनवाने 
छाया महेंद्र राहांगडाले 
ताराचंद भैय्यालाल रहांगडाले 
मनिष नंदलाल रहांगडाले 
रंजीता कृष्णकुमार बिसेन 
सिंधु मनोज टेभुर्णीकर 
समुदरा सुदंरलाल मरकाम 
भागेश्वरी लक्ष्मण रहिले 


१८ 


( २ ) 

कालीमाटी 

कालीमाटी 

कालीमाटी 

कालीमाटी 

बंजारीटोला 

बंजारीटोला 

बंजारीटोला 

बंजारीटोला 

बंजारीटोला 

बंजारीटोला 

बंजारीटोला 

बंजारीटोला 


कट्टीपार 

कट्टीपार 

१ ९ 

गोसाईटोला 

२० 

किकरीपार 

२१ 

किकरीपार 

२२ 

किकरीपार 

२३ 

किकरीपार 

२४ 

किकरीपार 

२५ 

किकरीपार 

२६ 

किकरीपार 

२७ 

किकरीपार 

२८ 

किकरीपार 

२ ९ 

किकरीपार 

३० 

किकरीपार 

३१ 

चिरचांळबांध 

३२ 

चिरचांळबांध 

चिरचांळबांध 

३३ 
38 चिरचांळबांध 

३५ 

चिरचांळबांध 

३६ 

चिरचांळबांध 

३७ 

३८ 

३ ९ 


शिवणी 

शिवणी 

शिवणी 


( ३ ) 

१ 


३ 

१ 


१ 


१ 


२ 

२ 


20 


१ 

३ 

३ 


१ 


१ 


२ 

२ 


w 


३ 


♡ 


3 

३ 


१ 


१ 


१ 

२ 


२ 


२ 


3 


शारदा प्रकाश खोटेले 
ननिता शत्रुगन मोटघरे 
मुनेश्वर प्रकाश बिसेन 
पुष्पाबाई मन्साराम सोनवाने 
जितेंद्र सुखदेव मेढे 
कविता राजेश भुते 
कविता राजेंद्र चोरवाडे 
संध्या ग्यानचंद राऊत 
सोमेश्वरी राजीवकुमार पटेल 
रमेश मोतीराम भुते 
संदिप बाबुराव भांडारकर 
तिरेश्वरी डुकचंद पटले 

पुष्पलता राकेश मेढे 
कल्पना दिलीप शिवणकर 


निलिमा दिलीप राऊत 
बिनुबाई रुपचंद बर्वे 

दुर्गा जागेश्वर मटाले 
संतोष श्रीरंग पागोटे 
इंदिराबाई राजाराम कांबळकर 


( ५ ) 

रा . कालीमाटी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . कालीमाटी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 

रा . कालीमाटी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 

रा . कालीमाटी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . बंजारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . बंजारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . बंजारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . बंजारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . बंजारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . बंजारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . बंजारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . बंजारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . कट्टीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . कट्टीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . गोसाईटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . किकरीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . चिरचांळबांध , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . चिरचांळबांध , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . चिरचांळबांध , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . चिरचांळबांध , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . चिरचांळबांध , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . चिरचांळबांध , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . शिवणी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 

रा . शिवणी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . शिवणी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 


( १ ) 

४० 


४१ 


४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 


४८ 


४ ९ 


५० 


५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


५६ 


५७ 

५८ 

५ ९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट – चालू 

( ४ ) 

अमृतलाल चंदन हेमने 
उमेश्वरी भोलाराम बघेले 
रविन्द्र तुळशीराम कुर्वे 
सुनिताबाई चंदन डहारे 


( २ ) 

बासीपार 

आसोली 

महारीटोला 

महारीटोला 

महारीटोला 

महारीटोला 

महारीटोला 

महारीटोला 

मरारटोला 

मरारटोला 

मरारटोला 

मरारटोला 

सरकारटोला 

मुंडीपार 

मुंडीपार 

वळद 

वळद 


वळद 


वळद 

वळद 


वळद 


वळद 

येरमडा 

येरमडा 

येरमडा 

येरमडा 

येरमडा 

जामखारी 

अंजोरा 

अंजोरा 


गोंदिया : 

दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ . 

ना . - एक - अ -३ ( १६६३ ) . 


( ३ ) 

३ 

१ 


१ 


१ 


१ 


२ 

२ 

२ 


१ 


१ 


३ 


३ 

३ 

१ 


२ 


१ 


१ 


२ 

२ 

३ 

3 

२ 


१ 


१ 


२ 

२ 

२ 

२ 


१ 


१ 


अनुसया पुरण फुंडे 
महेंद्रकुमार राधेश्याम बावणथडे 
सुकदास भुरा पाचे 
मालतीबाई रमेश शिवणकर 


रामंता गोरेलाल उकरे 

मुनेश्वरी राजेश पटले 

रुपेस चिंतामन सुर्यर्वंशी 

प्रभा राजेश कोहरे 
ललीताबाई कृष्णकुमार मांडवे 

रंजना विजय तुरकर 

माया राजेंद्र टेंभरे 


आनंदाबाई रुपलाल परिहार 
रत्नकला योगराज रहांगडाले 

प्रदिप रुपचंद अंबुले 
आशा संजय फुन्ने 
लखालाल बकाराम नागपुरे 
संगिता विजय चन्ने 


दिपक छगालाल राहांगडाले 
कमलचंद शागीराम पटले 
शीलाबाई केवलचंद पटले 
नेतराम बाबुलाल शरणागत 
पुष्पांजल बुधराम बोपचे 
शोभा मारोती चौधरी 

सविता दिलीप वासाकि 
ललीतकुमार हेमराज डोंगरे 

संजय तुकाराम कठाणे 


( ५ ) 

रा . बासीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . आसोली , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . महारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . महारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . महारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . महारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . महारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . महारीटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . मरारटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . मरारटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . मरारटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . मरारटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . सरकारटोला , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . मुंडीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 

रा . मुंडीपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . वळद , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . वळद , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . वळद , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . वळद , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . वळद , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . वळद , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . वळद , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . येरमडा , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . येरमडा , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . येरमडा , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . येरमडा , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . येरमडा , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . जामखारी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . अंजोरा , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
रा . अंजोरा , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 


नयना गुंडे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


९ 


१० 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६० . 

वाचा : - ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ - २०१६ - उनिख- प्र . क्र . १३- संगणीकरण , दि . १५-१०-२०१६ . 
( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ - मनपा - २०१६ - प्र.क्र .१३ - आदेश क्र . - ४ - का - सं.कक्ष दि . २७-०८-२०२१ . 
आदेश 


क्रमांक म . स . , जि.प.पं.स.निवडणूक - कावि - २२५-२०२२ – 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमांतर्गत पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२१-२०२२ अन्वये , गोंदिया 
जिल्ह्यातील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ व दिनांक १८ जानेवारी २०२२ 
रोजी झालेली आहे व मतमोजणी दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी झालेली आहे . 

व 


आणि ज्याअर्थी , पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक लढविण्या - या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका - याकडे सादर करण्याचे लेखी हमीपत्र / शपथपत्र सादर केले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ६२ ( अ ) नुसार एखाद्या व्यक्तीने मा . राज्य निवडणूक 
आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेत आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केले आहे आणि अशा कसुरीसाठी 
तिच्याकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही अशी खात्री पटत असेल तर अशी व्यक्ती पंचायत समिती सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य 
होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरेल अशी तरतूद आहे व संदर्भ क्रमांक ( २ ) नुसार सदर उमदेवारांना अनर्ह ठरविण्याकरीता जिल्हाधिकारी 
हे सक्षम अधिकारी आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२१-२०२२ मध्ये केलेल्या खर्चाचे विहीत मुदतीत हिशोब सादर न केलेल्या संबधित 
उमेदवारांना नोटीस देऊन दिनांक १७ जुलै २०२२ रोजी सुनावणी घेण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , गोंदिया जिल्ह्यातील संबंधित तहसीलदार , सर्व यांनी या कार्यालयांस सादर केलेल्या माहितीनुसार , निवडणूक लढविणा - या 
निम्नोक्त उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहीर झाल्याचा दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत विहीत नमुन्यातील निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर केला 
नाही . त्यामुळे मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी निवडणूक लढविणारे 
उमेदवारांकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 


त्याअर्थी , निवडणूक लढविणा - या अशा उमेदवारांनी मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करण्यास कसूर केले आहे आणि अशा कसुरीसाठी त्यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री 
पटली आहे . 


त्याअर्थी , खालील परिशिष्ट मधील रकाना क्रमांक ( ४ ) मध्ये नमूद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०२१-२०२२ मध्ये निर्वाचक 
गणातून 
निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांना , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ६२ ( अ ) तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे 
संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २ ) अन्वये , मी , नयना गुंडे , जिल्हाधिकारी , गोंदिया या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरीता , पंचायत समिती 
सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करीत आहे . 

परिशिष्ट 
उमेदवारांची नावे 


अ . क्र . 


( १ ) 


५ 


६ 


तालुका 


१ गोंदिया 

२ गोंदिया 

३ 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 


( २ ) 


निर्वाचक गण क्र . व 

नाव 

( ३ ) 

०१ - बिरसोला 
०१ - बिरसोला 
०२ - बनाथर 
०२ - बनाथर 
०३ - पांजरा 
०३- पांजरा 


देवाधारी उमेश बकराम 

पाचे महेश सदेलाल 

पटले संजय गुरुदयाल 
पाथे अमेशकुमार रुपचंद 
कुंजाम जितेन्द्र जगलाल 
कुंजाम जितेन्द्र परसराम 


उमेदवारांचा पत्ता 


( ५ ) 

रा . भाट्याटोला , ता . जि . गोंदिया 

रा . बिरसोला , ता . जि . गोंदिया 

रा . कोचेवाही , ता . जि . गोंदिया 

रा . वडेगांव , ता.जि. गोंदिया 
रा . छिपीया , ता . जि . गोंदिया 
रा . छिपीया , ता.जि. गोंदिया 


( १ ) 


७ 


८ 

९ 

१० 


११ 


१२ 

१३ 


१४ 


१५ 

१६ 

१७ 


१८ 


१ ९ 

२० 

२१ 


२२ 

२३ 


२४ 

२५ 

२६ 

२७ 


२८ 

२ ९ 

30 


३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 


३८ 


३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट – चालू 

( ४ ) 


( २ ) 


गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 


( ३ ) 

०३ - पांजरा 

०४ - रजेगाव 

०४ - रजेगाव 

०५ - काटी 

०६ - दासगांव खुर्द 

०६ - दासगांव खुर्द 
०७ - नवेगाव 

०७ - नवेगाव 

० ९ - पांढराबोडी 

१० - घिवारी 

१० - घिवारी 

१०- घिवारी 

११- गर्रा खुर्द 

१२ - कामठा 

१४ - नागरा 


१५ - रतनारा 

१५- रतनारा 

१८ - गंगाझरी 

१८ - गंगाझरी 

२०- पिंडकेपार 

२० पिंडकेपार 

२२ - कटंगीकला 
२२- कटंगीकला 
२३- आसोली 

२३ - आसोली 

२४- दत्तोरा 

२४- दत्तोरा 

२४ दत्तोरा 

२५ - खमारी 

२५ - खमारी 
२५ - खमारी 
२६ तुमखेडा खुर्द 
२६ - तुमखेडा खुर्द 


पंधरे शालीकराम चुन्नीलाल 

कुजांम अर्चना अशोककुमार 

कुसराम वर्षा मंगल 

गजभिये ममता जितेन्द्र 

चौरे चंपा प्रकाश 

वाल्दे रंजनाबाई मनोहर 

महाजन लक्ष्मीचंद भैय्यालाल 
रामटेके शैलेश धनीराम 
नागपुरे राजेश रमनलाल 

गौतम भारती योगेश 

येडे छोटीबाई तेजलाल 

समरीत सिमा दवनलाल 
उइके वंदना राजेंद्र 
खरकाटे सुनंदा टेकेश्वर 
चिखलोंडे पुष्पा श्यामलाल 
कटरे धर्मराज रामचंद 
बघेले रविशंकर हगरुलाल 
आंबेडारे नंदिनी नेत्रपाल 
उइके वहीदाबाई धन्नालाल 
तुलसीकर संध्या सुनिल 
पारधी इंदुताई चंद्रप्रकाश 
रामटेके दिपमाला प्रकाश 
वाघाडे सदाशिव रामभाऊ 
उपवंशी दिपलता ग्यानीराम 
गायधने उर्मिला बिरज 


गणवीर विना सिद्धार्थ 

गणवीर संगीता रंजितकुमार 

मेश्राम उषा किशोर 


अग्रवाल लक्ष्मीकांत भुरमल 

उपवंशी आशिष भजनलाल 
बनकर प्रकाश सदाशिव 
खांडेकर जितेन्द्र ग्यानिराम 
गौतम अशोकसिंह प्रतापसिंह 


( ५ ) 

रा . मंगरुटोला , ता . जि . गोंदिया 
रा . रजेगांव , ता . जि . गोंदिया 

रा . भादुटोला , ता.जि. गोंदिया 

रा . बघोली , ता . जि . गोंदिया 
रा . दासगांव , ता.जि. गोंदिया 
रा . दासगांव , ता.जि. गोंदिया 
रा . नवेगाव , ता.जि. गोंदिया 
रा . निलागोंदी , ता.जि. गोंदिया 
रा . पांढराबोडी , ता . जि . गोंदिया 
रा . घिवारी , ता . जि . गोंदिया 

रा . घिवारी , ता . जि . गोंदिया 

रा . गिरोला , ता . जि . गोंदिया 

रा . गोंडीटोला , ता.जि. गोंदिया 
रा . कामठा , ता . जि . गोंदिया 
रा . नागरा , ता.जि. गोंदिया 
रा . भानपुर , ता . जि . गोंदिया 
रा . भानपुर , ता.जि. गोंदिया 
रा . मजितपुर , ता . जि . गोंदिया 
रा . गंगाझरी , ता.जि. गोंदिया 
रा . नंगनपुरा मुर्री , ता.जि. गोंदिया 

रा . नंगनपुरा मुर्री , ता . जि . गोंदिया 
रा . कटंगीकला , ता . जि . गोंदिया 
रा . कटंगीकला , ता . जि . गोंदिया 
रा . ईर्री , ता.जि. गोंदिया 

रा . आसोली , ता . जि . गोंदिया 


रा . गुदमा , ता.जि. गोंदिया 

रा . गुदमा , ता . जि . गोंदिया 

रा . नवरगांव खुर्द , ता.जि. गोंदिया 
रा . खमारी , ता.जि. गोंदिया 
रा . खमारी , ता . जि . गोंदिया 
रा . चुलोद , ता . जि . गोंदिया 
रा . तांडा , ता . जि . गोंदिया 
रा . अदासी , ता . जि . गोंदिया 


११ 


१२ 


( १ ) 

४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 

४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 

५० 


५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


५५ 


५६ 

५७ 

५८ 


५ ९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 


७० 


७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट – चालू 

( ४ ) 

अंबुले रुपाजी राजेश 

पटले कुंतन फुलचंद 

पटले वर्षा सुजित 


( २ ) 


गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

गोंदिया 

आमगांव 

आमगांव 

आमगांव 

आमगांव 

आमगांव 

सालेकसा 

सालेकसा 

सालेकसा 

गोरेगांव 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

तिरोडा 

सडक अर्जुनी 

सडक अर्जुनी 

सडक अर्जुनी 


( ३ ) 

२७ - फुलचुर 

२७ - फुलचुर 

२७ - फुलचुर 

२७- फुलचुर 

२८ - कारंजा 

२८- कारंजा 

२ ९ - घाटटेमणी 

३३ - गोरठा 


३५ - ठाणा 

३६ - सितेपार 

३७ - अंजोरा 

३ ९ - झालीया 

४१ - पिपरीया 

४४ - कावराबांध 

५६ - तेढा 

५ ९ - परसवाडा 

६० - अर्जुनी 

६३ - इंदोरा खुर्द 


६४ - सुकडी 

६५ - चिखली 

६७ - कवलेवाडा 

६८ - मुंडीकोटा 

६ ९ - सरांडी 


६ ९ - सरांडी 

७० - केसलवाडा 

७० - केसलवाडा 

७१ - वडेगाव 

७१ - वडेगाव 

७२- कोयलारी 
७४ - पांढरी 
७७ - खोडशिवनी 


७७ - खोडशिवनी 


बावने जयतुरा कृष्णा 

बावने कृष्णाजी फकीराजी 

मेश्राम दुर्योधन सुकाजी 
गौतम तारेश्वरी अमृतलाल 

शिवणकर माया प्रकाश 


डोये निर्मला चंद्रकांत 

हरिणखेडे कौशलकुमार हेमराज 
रहागंडाले किशोर झाडुभाऊ 
मेश्राम पुस्तकला जनार्दन 
लिल्हारे दुर्गाप्रसाद शिवराम 
गाते धर्मेंद्र चंदन 

रहांगडाले गणेश चिरंजिव 
नत्थू गोरेलाल अंबुले 
श्यामकर्ण मुरलीधर तांबोरे 
उषाबाई गोरेलाल पटले 

संजय एकनाथ चंद्रिकापुरे 
सिमा योगेन्द्र कटरे 

तिलकचंद सुकाराम पारधी 
रोहीणी संदीप सोनेवाणे 

प्रियंका योगराज पाटील 

रत्नमाला मुरलीधर मेश्राम 
मोतिका बालकदास कुंभरे 


अहिल्याबाई राजेंद्रकुमार टेकाम 

आकेश मंगल टेभेंकर 


आशिष गजानन रहांगडाले 
वेधिनी रामभाऊ जांभुळकर 
देवलाबाई देवचंद हटवार 
चेतन दिगंबर बावनकर 


जगन्नाथ किसन लंजे 


रा . फुलचुर , ता . जि . गोंदिया 

रा . फुलचुर , ता . जि . गोंदिया 

रा . फुलचुर , ता . जि . गोंदिया 

रा . फुलचुर नाका , ता . जि . गोंदिया 


रा . फुलचुर नाका , ता . जि . गोंदिया 

रा . चुटिया , ता . जि . गोंदिया 

मु . टाकरी , पो . कालीमाटी , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 

मु . शिवणी , पो . चिरचांळबांध , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
मु . ठाणा , पो . ठाणा , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 
पो . सितेपार , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 

मु . 

मु . वळद , पो . अंजोरा , ता . आमगांव , जि . गोंदिया 

मु . कोटजांभोरा , पो . लटोरी , ता . सालेकसा , जि . गोंदिया 

मु . कहाली , पो . पाऊलदौना , ता . सालेकसा , जि . गोंदिया 
मु . दरबडा , पो . धानोली , ता . सालेकसा , जि . गोंदिया 
पो . बाम्हणी , ता . गोरेगांव , जि . गोंदिया 

मु . 

रा . चांदोरी खुर्द , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . गोंडमोहाडी , पो . परसवाडा , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . बरबसपुरा , पो . काचेवाणी , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . सुकडी , पो . ठाणेगांव , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 
रा . खैरबोडी , पो . गुमाधावडा , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . कवलेवाडा , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . घोगरा , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . सरांडी , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . धादरी , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . येडमाकोट , पो . केसलवाडा , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . सोनेखारी , पो . नवेझरी , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . वडेगांव , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . सिल्ली , पो . गांगला , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 
रा.नवेझरी , ता . तिरोडा , जि . गोंदिया 

रा . डुंडा पो . पांढरी , ता . सडक अर्जुनी , जि . गोंदिया 
मु.सिंदीपार ( बिर्री ) , पो . बोपाबोडी , ता . सडक अर्जुनी , 
जि . गोंदिया 


मु.घाटबोरी ( काहेळी ) , पो . खोडशिवनी , 
ता . सडक अर्जुनी , जि . गोंदिया 


( १ ) 

७२ 

७३ 


७४ 


७५ 

७६ 


७७ 


७८ 


७ ९ 


८० 


८१ 


८२ 

८३ 


८४ 


८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ , २०२२ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट – चालू 

( ४ ) 

वरचो गेंदलाल मंगलु 

उईके कलेश्वरी यशवंत 

कुंभरे रमवती रमेश 


( २ ) 


देवरी 

देवरी 

देवरी 


देवरी 

अर्जुनी मोरगांव 

अर्जुनी मोरगांव 

अर्जुनी मोरगांव 

अर्जुनी मोरगांव 


अर्जुनी मोरगांव 

अर्जुनी मोरगांव 

अर्जुनी मोरगांव 

अर्जुनी मोरगांव 

अर्जुनी मोरगांव 

अर्जुनी मोरगांव 


गोंदिया : 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 


( ३ ) 
८७ - भरेंगाव 

८ ९ - केशोरी 

९०- ककोडी 


९ १ - चिचगड 

९ ३ - झासीनगर 

९ ३ - झासीनगर 

९ ४ - गोठनगाव 

९ ७ - बोंडगाव / देवी 


१०० - माहुरकुडा 

१०१ - ताडगाव 


१०३- अरुणनगर 

१०३ - अरुणनगर 

१०६ - भरनोली 

१०६ - भरनोली 


मरई ग्यानिराम चैतराम 
भांडारकर नंदा शैलेंद्र 
राऊत निकिता मार्कंड 

वालदे शकुंतला मिलिंद 
गायधने गायत्री शालीकराम 


कुंभरे उत्तराबाई कैलास 
मेश्राम आसाराम तुळसिराम 
करपते प्रतिमा पांडुरंग 
सय्याम सविंद्रकुमार उद्धव 
गहाणे भारत श्यामराव 

वडे धनिराम कारजी 


१३ 


( ५ ) 

मु . सुंदरीदंड , पो . शिरपुर / बांध , ता . देवरी , जि . गोंदिया 
मु . पो . निलज , ता . देवरी , जि . गोंदिया 
मु.संभुटोला / मिसपीरी , पो . कडीकसा , ता . देवरी , 
जि . गोंदिया 


मु.वासनी , पो . चिचगड , ता . देवरी , जि . गोंदिया 
रा . पवनी / धाबे , ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया 
रा . परसोडी / रै . , ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया 
रा . गोठणगांव , ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया 
रा . विहिरगांव / बर्ज्या , ता . अर्जुनी मोरगांव , 
जि . गोंदिया 


रा . मोरगांव , ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया 
रा . तिडका , ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया 
रा . कोरंभी , ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया 
रा . कोरंभी , ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया 
रा . राजोली , ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया 
रा . ईळदा , ता . अर्जुनी मोरगांव , जि . गोंदिया 


नयना गुंडे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


ना . - एक - अ -४ ( १६६३ ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


